राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०२०-२१ या वर्षासाठी स्वयंनिर्वाहित रासेयो 
विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र. ५८/२०/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० O32. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा : 
१) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली यांचे अ.शा. पत्र H.G-20099/9/2020-NSS, दिनांक: 23 एप्रिळ, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१० / (१३२ / २०१० ) / साशि-७, मंत्रालय, मुंबई- 
Yoo 032, दिनांक: ९ डिसेंबर,२०१०. 
प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम 


आणि विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी 


संख्या मंजूर करण्यात येते. तथापि, सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र 


शासनाने विद्यार्थी संख्येचे वाटप - अनुदानित ३,२७,७०० आणि स्वयंनिर्वाहित एकक ६५,५०० 


इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर केली असल्याने, विद्यापीठ/संस्थानिहाय वाटप 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०२०-२१ च्या 


विद्यार्थी संख्या मंजूरीबाबत, नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी 


३२,७५० अशी विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित 


जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अशाप्रमाणे 


विभागणी करुन, अनुसूचित जातीसाठी ७,७२९ , अनुसूचित जमातीसाठी ६,१५७ व इतरांसाठी 


५१,६१४ se एकूण नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० 


अशी विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, विद्यापीठ व संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र. ५८/२०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
अ ee ठावे लाव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
वि एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर स्वयंसेवक 
8 संख्या 
ei nas FT | 43,000] १,५३४ | १,२२२ | १०,२४४ |. ६,५०० 
द्यापीठ, पु 
२ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 1000 iene W42 तरे, | ¥,000 
राष्ट्रसंत तुकडोजी 
३ ।महाराज नागपूर 63000: |, Bod ५६४ । ४,७२८ | 3,000 
विद्यापीठ, नागपूर 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
४ मराठवाडाविद्यापीठ, ६,००० | ७०८ ५६४ ४,७२८ । ३,००० 
औरंगाबाद 
५ क ६,००० | ७०८ | ५६४ | ४,७२८ | 3,000 
कोल 
स्वामी रामानंद तीर्थ 
६ ।मराठवाडा विद्यापीठ, २,८०० | ३३० २६४ । २,२०६ | १,४०० 
नांदेड 
७ । संत गाडगेबाबा अमरावती २,००० || २३६ ay 9 tise grees 
विद्यापीठ, अमरावती 
८ खर a विज्ञान २,००० २३६ १८८ १,५७६ १,००० 
द्यापीठ, नाशिक 
यडावंतराव चव्हाण 
९ | महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, | ११७०० | २०१ १५९ । १,३४० | ८५० 
नाशिक 
संचालक, (माध्यमिक व 
भै ० | उच्च माध्यमिक) शिक्षण aes ५९ Sig ३९४ 240 
संचालनालय, पुणे 
(+ २ स्तर) 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
दि होळकर सोलापूर १,६०० | १८९ | १५० | १,२६१ | ८०९ 
विद्यापीठ, सोलापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र. ५८/२०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र. | विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
१२ | गोंडवाना विद्यापीठ, 2,000 | 236 १८९ १,५७५ | 9,000 
गडचिरोली 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
१३ | व प्रशिक्षण संचालनालय, aus se a ६३ ne 
मुंबई 
१४ See aA शिक्षण १,३०० १५४ १२१ १,०२५ ६५० 
संचाळनालय, मुंबई 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
१५ ।उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, | १,२०० | १४२ गवर डप टे 
जळगाव 
१६ | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, | ८ ७.6 १६० १३४० ८५० 
राहूरी 
१७ | भारती विद्यापीठ वळन | 49¢ ९४ ७८८ ५०० 
विश्वविद्यालय, पुणे 
१८ | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर २,००० | २३६ १८८ १,५७६ १,००० 
तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 
१९ । डॉ.पंजाबराव देशमुख ese: | गे. me ७०९ ४५० 
कृषि विद्यापीठ, अकोला 
दुर डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण as ठर डे जा me 
कृषी विद्यापीठ, दापोली ह ी 
२१ | 87९.0-1.महिला विद्यापीठ, | ७०० ४७ ३८ ३१५ 200 
मुंबई 
२२ | वसंतराव नाईक मराठवाडा | ०० ४७ ३८ ३१५ 200 
कृषि विद्यापीठ, परभणी 
२३ | महाराष्ट्र RY व मत्स्य विज्ञान | ०-0 २४ १९ १५७ | ०० 
विद्यापीठ, नागपूर 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ | संस्कृत विश्वविद्यालय, ha me x ES ह टी क 
रामटेक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र. ५८/२०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र. विद्यापीठाचे नाव ee 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर स्वयंसेवक 
| | संख्या 
महात्मा गांधी 
२५ आंतरराष्ट्रीय हिंदी fa ee i 4 a ० ७९ ५० 
विश्वविद्यालय, वर्धा 
उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा 
२६ | संस्थान (अभिमत fag ०० १२ ९ ७९ ५० 
विद्यापीठ), पुणे 
कृष्णा इन्स्टिटयुट ऑफ 
२७ | मेडीकल सायन्स कॉलेज | २०० २४ qc १५८ ha 00 
(अभिमत विद्यापीठ) कराड 
२८ डी.वाय.पाटील अभिमत वम i 9 ९ र 
विद्यापीठ, नवी मुंबई 
२९ डी.वाय.पाटील अभिमत oa we 3 344 Bae 
विद्यापीठ,कोल्हापूर 
प्रवरा वैद्यकीय 
२० महाविद्यालय (अभिमत गुह 48 ४७ ३९४ २५० 
विद्यापीठ), अहमदनगर 
३१ टिळक महाराष्ट्र अभिमत aoe: || ae ९४ wae ae 
विद्यापीठ, पुणे 
३२ | संजय घोडावत विद्यापीठ, | 300 34 2g a aes 
कोल्हापूर 
एमजीएम आरोग्य विज्ञान 
२३३ संस्था (अभिमत विद्यापीठ), | “४०० os ४७ ३९४ २५० 
नवी मुंबई 
३४ संदिप विद्यापीठ,नाशिक eel pe १२ शै ७९ ५० 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 
२५ अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत वि ०० १२ g 98 ५० 
विद्यापीठ), पुणे 
एकूण ६५,५०० | ७,७२९ | ६,१५७ | ५१,६१४ | ३२,७५० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र. ५८/२०/साशि-७ 


तथापि, सदर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे, या विद्यार्थी संख्येस 
केंद्र शासन अथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होणार नाही. या 
संदर्भात राज्य शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१०/(१३२/२०१०)/साशि-७, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०००३२, दिनांक ९ डिसेंबर,२०१० या शासन निर्णयाचा आधार घ्यावा. या विद्यार्थी संख्येसाठी 
विद्यापीठांकडे जमा होणाऱ्या शुल्कातून विद्यापीठांनी आपल्या स्तरावर अनुदानाचे वाटप करावयाचे 
आहे. (राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणार नाही.) विद्यापीठांनी वर्षअखेरीस 
स्वयंनिर्वाहित एककाचे स्वतंत्र लेखे शासनास सादर करावेत. 

विद्यापीठ/संस्थांनी वरीलप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या 
संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून घेवू नये. तसेच सन २०२०-२१ या 
वर्षासाठी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार संबंधितांना वाटप करावे. 

प्रत्येक विद्यापीठ/संस्थांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न असलेल्या 
सर्व महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन, त्याची प्रत शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी 
प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत कळवावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२०१३००५४०३०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Salunkhe Atul Hansraj 


(डॉ. अतुल हंसराज साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 
प्रत-१) उप सचिव, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली, 
२) क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय केंद्र, पुणे, 
३) कुलसचिव, सर्व विद्यापीठे, 
४) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे, 
५) संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे (-२ स्तर), 
) 
) 
) 
) 


६) aa, da शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

८) कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 

९) नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१०) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


